कोविड-१९ ची संभाव्य लाट विचारात घेऊन 
उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक उपायोजनांकरिता 
औषधे, साहित्य व साहित्य - उपकरणे या बाबींची 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता साथरोग 
नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशिर्ष २२१०४२८६) 
२१-पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत रु.५४९,३३,५०,०००/- 
(अक्षरी पाचछे एकोणपन्नास कोटी तेहतीस लक्ष 
पन्नास हजार) फक्त इतक्या रकमेची खरेदी निविदा 
प्रक्रियेद्वारे करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २३ ऑगस्ट , २०२१. 


वाचा :- 
१) संचालक, आरोग्य सेवा पुणे यांचे पत्र क्र. संआसे/कोवीड-१९/पु.मा/२०२१-२२/प्रशासकीय 
मान्यता/१३३७१-७५ /२०२१, दि.१५.०७.२०२१. 
२) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक १५.०७.२०२१ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 

संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे कार्यालय यांनी त्यांच्या दिनांक १५.०७.२०२१ च्या प्रस्तावात नमूद 
केल्यानूसार कोविड-१९ ची संभाव्य लाट विचारात घेवून उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक 
उपायोजनांकरिता आवश्‍यक बाबींची खरेदी करण्यासाठी जुलै २०२१ पावसाळी अधिवेशनातील बाब 
क्र.१०८ अन्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत २१-पुरवठा व 
सामुग्री या उद्दिष्टाखाळी लेखाशिर्ष २२१०४२८६ अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या रु.१२२२,४४,५०,०००/- 
इतक्या रकमेच्या पुरवणी मागणीतील अनुदानातून रु.५४९,३३,५०,०००/- (अक्षरी पाचशे एकोणपन्नास 
कोटी तेहतीस लक्ष पन्नास हजार) Had इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

कोविड-१९ ची संभाव्य लाट विचारात घेवून उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक उपायोजनांकरिता 
आवश्यक बाबींची सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशिर्ष 
२२१०४२८६) खाली २१-पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत खरेदी करण्यासाठी रु.५४९,३३,५०,०००/- (अक्षरी 
पाचशे एकोणपन्नास कोटी तेहतीस लक्ष पन्नास हजार) फक्त इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने जुले २०२१ पावसाळी 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८ 


अधिवेशनातील बाब क्र. १०८ अन्वये सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 
सामुग्री अंतर्ग खरेदी करण्यासाठी 
रु.१२२२,४४,५०,०००/- इतक्या रकमेच्या पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातुन 


(लेखाशिर्ष २२१०४२८६) 


खाली २१-पुरवठा व 


भागविण्यात येणार आहे. 
विवरणपत्र 
अ-अनुदानाचा तपशिल तक्ता क्र.१ 
eS Name of Item rate pe Ph aie क क. mt 
Unit be Procured 
1 | Inj. Remdesivir 100 mg 700.00 250000 175000000 
2 | Inj. Tocilizumab 400 mg 33000.00 10000 330000000 
3 | Inj. Methyl Prednisolone 500 mg 85.00 1200000 102000000 
| 4 | Inj. Dexamethasone 4mg/ml | 9.00 | 50000 450000 
5 | Tab. Dexamethasone 0.5 mg 1.50 100000 150000 
| 6 | Low Molecular Weight Heparin (Enoxaparin) 0.6 IU 150.00 1000000 150000000 
7 | Inj. Amphotericin B 50 mg (Lyophilized) (Plain) 250.00 450000 112500000 
18 | Inj. Amphotericin 8 50 mg (Emulsion) 1800.00 100000 180000000 
| 9 | Inj. Amphotericin B 50 mg (Liposomal) 6000.00 50000 300000000 
10 | Budesonide Inhaler 250.00 300000 75000000 
11 | Tab. Paracetamol 500 mg 0.25 | 15000000 3750000 
12 | Sy. Paracetamol 250 mg/5 ml Bottle of 60 ml 15.00 150000 2250000 
13 | 1.४. Ringer Lactate 500 ml Bottle 20.00 1000000 20000000 
14 | Antibiotics Broad Spectrum fF 0| aa 
la | Inj. Cefoperazone 1gm + Salbactum 1gm Vial 32.98 102000 3363960 | programme 
|b | Inj. Ceftazidime 1gm 31.25 85000 2656250 | 22104286 
c | Inj. Ceftriaxone 1 gm 13.64 102000 1391280 oe 
ld | Amoxycilline + Clavunic Acid Dry Syrup 30 ml Bottle 31.88 340000 10839200 | 2021-22) 
fe | Azithromycin Syrup 200mg/5ml, 15 ml Bottle 11.15 170000 1895500 
f Tab. Cepfodoxime Proxetil 100 mg 1.96 1200000 2352000 
15 | Nasal Cannula 100.00 125000 12500000 
16 | Oxygen Mask 50.00 50000 2500000 
17 | Oxygen Hood 200.00 25000 5000000 
18 | VTM Kit 30.00 | 12500000 375000000 
19 | RT-PCR Test Kit 130.00 | 12500000 | 1625000000 
20 | Rapid Antigen Test Kit 80.00 8750000 700000000 
21 | RT-PCR Testing (Thro" Agency) 299.00 1500000 448500000 
22 | Triple Layer Mask 1.00 | 15000000 15000000 
23 | N-95 Mask 15.00 | 13250000 198750000 
24 | PPE Kit (Medium & Large Size) 200.00 2250000 450000000 
25 | Dead Body Suit 1500.00 125000 187500000 
Total Amount Rupees 5493348190 
Round off 5493350000 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८ 


०४. उपरोक्त प्रस्तावासाठी संचालक, आरोग्य सेवा पुणे यांच्या दिनांक १५.०७.२०२१ रोजीच्या 
प्रस्तावानूसार त्यांनी परिशिष्ट-अ व विनियोग प्रमाणपत्र प्रमाणित केले आहे. तसेच कोविड-१९ ची 
संभाव्य लाट विचारात घेवून उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक उपायोजनांकरिता औषधे, साहित्य व साहित्य 
- उपकरणे या बाबींची सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 
(लेखाशिर्ष २२१०४२८६) २१-पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत खरेदी करण्यासाठी रु.५४९,३३,५०,०००/- 
(अक्षरी पाचशे एकोणपन्नास कोटी तेहतीस लक्ष पन्नास हजार) फक्‍त इतक्या रकमेच्या खरेदी करण्याच्या 
प्रस्तावास आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी त्यांच्या 
दिनांक १५.०७.२०२१ च्या टिप्पणीद्वारे मान्यता दिली आहे. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानूसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सदरहू कोविड-१९ करीता औषधांची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शाहानिशा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू कोविड-१९ करीता औषधांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक 
विनिर्देश (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल stan रितीने तयार 
केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. आणि त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८ 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि वस्तुसूची 
व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार 
नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७ तसेच सदर खर्च सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशिर्ष 
२२१०४२८६) खाली २१-पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या जुलै २०२१ च्या 
अधिवेशनात मंजुर पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातुन भागविण्यात यावा . सदरची 
खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


qo) झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग- 
दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


०६. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आरोग्य सेवा संचालनालय व संबंधित 
कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०७. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८ 


Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१२१६१८०१६४१७ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by 


LAHANE LAHANE 
VIAYKUMAR vinuannao 
| AXMANRAO Date: 2021.08.23 
12:05:41 +05'30' 
(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई,पुणे. 

) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 

) 

) 

) 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


